satura, 


_ ९२९८८ 


गृह विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० 032. 
दिनांक: २ मे, २००५ 


क्र.एमसीटी-०३०५/३८८/प्र.क्र.५७/परि-५ : या बिभागाची समक्रमांकाची दिनांक 
३०.४.२००५ ची अधिसूचना अधिक्रमित कंरुन सुभारित अक्षिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ज्याअर्थी मोटार बाहन अधिनियम, १९८८ (१९८८ चा ५९) चाच्या कलम १६५ पोट कलम (१) ब 
(२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मोठार बाहनांच्या वापरामुळे झालेला व्यक्तीचा 
मृत्यू किंवा त्यांना झालेली शारौरिक इजा किंबा त्यामुळे झालेल्या तिसऱ्या पक्षाच्या कोणत्याही मालमत्तेचे 
मुकसान किंबा दोन्हीही यांचा अंतर्भाव असणाऱ्या अपघाताच्या संबंधातील नुकसान भरपाईसाठीच्या दाव्यावर 
अभिनिर्णय करण्याच्या प्रयोजनासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रासाठी 
प्रत्वेकी एक सदस्याची, अशी एकूण ८(आठ) मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरणे गठीत करण्यात आली 
आहेत. 

त्याअर्थी, आता मोटार बाहन अधिनियम, १९८८ (१९८८ चा ५९) च्या कलम १६५ द्वारे प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मा.उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची मोटार 
अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई येथे सदस्य म्हणून पुनर्नियुक्त केलेल्या श्री.एस.झेड.एच.काझी यांची सेवा 
हे आदेश त्यांना प्राप्त होतील त्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे. 


हह्मराष्ट्रचे Cage बांच्या आदेशानुसार त नावाने, 
/ 
as 
( रमेशशिंदे' ) 
शासनाचे उप सचिव 
क्र.एमसीटी*०३०५/३८४/प्र.क्र.५७/परि-५, 
गृह बिभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २ मे, २००५ 
माहितीसाठी अग्रेषित :- 
महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (अफिलेट साईड) मुंबई (पत्राने) 
प्रोथोनोटरी आणि सिनीयर मास्टर, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई. 
अध्यक्ष, मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरण, मुंबई आणि पिठासीन अधिकारी, 
राज्य परिबहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


श्री:एस.झेड-एच.काझी, सदस्य, मोटार HIRT दावा न्यायाधिकरण, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा ब अनुशेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. - 
निबासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
विधी ब न्याय बिभाग, का-४, मंत्रालय, मुंबई- 
व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई 
। (शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करुन ५० प्रती पाठविण्यासाठी) 
- निवडनस्ती. : 
( रमेशशिंदे ) 
शासनाचे उप सचिव 


